महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
सरळसेवेने निवड झालेल्या सहायक 
वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
संवर्गातील उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीतील क्षेत्रिय प्रशिक्षणाकरीता 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-२०२२/प्र.क्र.२५७/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई- ४०० ०3२. 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र.७/१६/ वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२० फेब्रुवारी, २०१६ 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा. नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-९/मवसे/मुले 
मवपरि -२०१८ /प्र.क्र.४(१९-२०)/१४१४/२२-२३ दि.०७/११/२०२२ 
३. प्राचार्य, केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा कोईम्बतुर (तामिलनाडु) यांचे पत्र क्र.६३२१/ 
2022 CASFOS-E20-22/SFS-Trg. दि.११/१०/२०२२ 


शासन Seat :- 


महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा-२०१८ मध्ये सरळसेवेने निवड झालेल्या खालील सहायक वनसंरक्षक, 
गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे केंद्रीय अकादमी, राज्य वन सेवा, कोईम्बतुर (तामिळनाडू) 
येथे सन २०२०-२२ वर्षामधील प्रशिक्षण सत्रात प्रशिक्षण सुरु आहे. प्राचार्य, केंद्रीय अकादमी राज्य वन 
सेवा कोईम्बतुर यांनी दि.११/१०/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये खालील सहायक वनसंरक्षक, गट-अ 
(कनिष्ठ श्रेणी) श्रेणीतील अधिकारी त्यांचे २ वर्षाचे प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षण पुर्ण झाल्याने केंद्रीय 
अकादमी, राज्य वन सेवा, कोईम्बतुर (तामिळनाडू) येथून दिनांक २२/११/२०२२ रोजी (मध्यान्होत्तर) 
कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. 


अ.क्र परिविक्षाधिन सहायक वनसंरक्षकांचे नांव 
१ श्री. विशाल भागवत लोढे 

२ | श्री. गणेश पोपट मिसळ 

३ श्री. रामानुज मधूसुदन बांगड 

४ श्री. अनिकेत भगवान पाटील 

५ | att. शेख तौसिफ arg हेदर 

६ । कु.प्रतिक्षा नानासाहेब काळे 

७  । श्री. आदेशकुमार सुरेडा शोडगे 


शासन आदेशा क्रमांकः एमएफएस-२०२२/प्र.क्र.२५७/फ-८ 


८ | कु.करिऱ्मा रोहिदासराव कवडे 
g श्री. संदीप दत्तप्रसाद भारती 
ae | o = श्री. संकेत उत्तमराव वाठोरे 
शिश १ | कु.पुजा शाम लिबगांवकर 

१२ श्री. रविकांत शिवाजीराव डेंगरे 


२. सहायक वनसंरक्षक पदाच्या सेवा प्रवेश नियम १९९८ चे नियम ६ नुसार सरळसेवेने नियुक्‍त 
झालेल्या सहायक वनसंरक्षक श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 3 वर्षाचा असुन त्यामध्ये 
२ वर्षाचे प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर १ वर्षाचे क्षेत्रिय प्रशिक्षण याचा समावेश आहे. 


३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१ दि.२० फेब्रुवारी, 
२०१६ मध्ये पदनिर्मिती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व अनुषंगिक आढावे- तांत्रिक 
बाबीसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याच्या तरतुदीत सुधारणा करणे. याअनुषंगाने खाळील प्रमाणे 
तरतूद आहे. 

“महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग” केंद्रीय लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उयेदवारांना विहीत परिविक्षा 
कालावधी/”्रगिक्षण BITTE या तांत्रिक करणसाठी (ABTS काळावधीकारिता निर्माण कराक्‍याच्या 
अधिसंख्य पदांच्या निर्मितीचे अधिकार यापुढे संबंधित प्रक्मासकीय विथागांना राहतील. तथापि 
प्रगिक्षणासाठी हजर झालेल्या उयेदवारांइतकीच अधिसंख्य पदे निर्याण करणे व अधिसंख्य पद 
निर्मितीच्या आदेक्यात प्रागिक्षण कालावधी नमुद करणे/विभागास बंधनकारक राहील.”अशी तरतूद आहे. 
४. सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) सेवाप्रवेश नियम १९९८ चे नियम ६ मधील 
तरतुदीनुसार निश्चित केल्याप्रमाणे १ वर्षाचे क्षेत्रिय प्रशिक्षणाकरिता वित्त विभाग, शासन निर्णय 
दि.२०/०२/२०१६ मध्ये नमूद केल्यानुसार सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गात १२ (बारा) 
अधिसंख्य पदांची निर्मिती करण्यास व सदर अधिसंख्य पदांवर खालील अधिकाऱ्यांना वन विभागातील 
एका वर्षाचे क्षेत्रिय प्रशिक्षण देण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | परिविक्षाधिने सहायक | अधिसंख्य पदाचा कालावधी प्रस्तावित वन | वनवृत्त 

वनसंरक्षकाचे नांव विभाग 

ze २ ३ lose | ५ 

गि श्री. विशाळ भागवत दि. २३/११/२०२२ ते दि.२२/११/२०२३ सिरोंचा गडचिरोली 
लोंढे 

२ | श्री. गणेश पोपट मिसाळ | दि. २३/११/२०२२ ते दि.२२/११/२०२३ नंदुरबार धुळे 

३ _ श्री. रामानुज मधूसुदन | दि. २३/११/२०२२ ते दि.२२/११/२०२३ मेळघाट अमरावती 
बांगड 

४ | श्री. अनिकेत भगवान । दि. २३/११/२०२२ ते दि.२२/११/२०२३ नांदेड औरंगाबाद 
पाटील 

५ | श्री. शोख तौसिफ शोख | दि. २३/११/२०२२ ते दि.२२/११/२०२३ मध्य चांदा चंद्रपूर 
हैदर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२२/प्र.क्र.२५७/फ-८ 


६ | कु.प्रतिक्षा नानासाहेब । दि. २३/११/२०२२ ते दि.२२/११/२०२३ कोल्हापूर कोल्हापूर 
काळे 
७ | ST. आदेशकुमार सुरेश | दि. २३/११/२०२२ ते दि.२२/११/२०२३ चंद्रपूर चंद्रपूर 
ae 
८ | कु.करिश्मा रोहिदासराव | दि. 23/99/2022 ते £2.22/ 99/2023 शहापूर ठाणे 
कवडे 
९ श्री. संदीप दत्तप्रसाद | दि. २३/११/२०२२ ते दि.२२/११/२०२३ गोंदिया नागपूर 
भारती 
शि ०__ | at. संकेत उत्तमराव दि. २३/११/२०२२ ते दि.२२/११/२०२३ गुगामल अमरावती 
वाठोरे वन्यजीव 
शि १ | कु.पुजा शाम दि. २३/११/२०२२ ते दि.२२/११/२०२३ यवतमाळ यवतमाळ 
लिंबगांवकर 
१२ । श्री. रविकांत दि. २३/११/२०२२ ते दि.२२/११/२०२३ आलापल्ली । गडचिरोली 
शिवाजीराव डेंगरे 


षु . 


उपरोक्त अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष २४०६, वनीकरण व 


वन्यजीवन (योजनेत्तर) १०१ वनसंधारण व विकास, १०१ (09) प्रशासन व संरक्षण (२४०६-००९६) 
०१- वेतन” या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


&. 


सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२११२३१२५४५९२६१९ असा आहे .हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


मुंबई/नागपूर. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUNIL PANDURANG »-: 


PANDHARE 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 
) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) (सर्वी. 

५ उपवनसंरक्षक, वन विभाग (सवी. 
) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, 


७ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
८) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


९) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-८) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग. 


07829 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


